१% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमाहोणाऱ्या रकमा संबंधित 
महानगरपालिकांना वितरित करण्याबाबत ..... २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्थासंक-२०१७/प्र क्र ५१९/नवि-३२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. : स्थासंक-२०१७/प्र क्र ५९/नवि-३२ दि. ६ मार्च, २०१८ 
शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भीय शासन निर्णयातील १ % मुद्रांक शुल्कापोटी महानगरपालिकांना 
वितरीत केलेल्या रकमांचा तक्‍ता यामधील 


अ. क्र | महानगरपालिका | २०१७-१८ करीता देय 
रक्‍्कम(कोटीत) 
२१ अकोला २.९४ 
याऐवजी 
महानगरपालिका २०१७-१८ करीता देय रक्‍कम 
| अकोला २९४९६८०० 
असे वाचावे 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३३११८३२३५५१२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
७ Digitally signed by Shashikant Kashinath Sanap 
Shashikant 0 elemento wire 
st=Mi a 
चा 2.5.4.20-153770094742601107764629301०483717' 6d 16% 
Kashinath Sanap काडी 


(शशिकांत के सानप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्‍त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय ,वरळी ,मुंबई. 
संबंधित जिल्हाधिकारी. 
४. आयुक्‍त संबंधित महानगरपालिका. 
५. महालेखापाल ,महाराष्ट्र २/१-लेखा व अनुज्ञेयता) (मुंबई/नागपूर) 
६. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
८. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. वित्त विभाग/व्यय-३ /अर्थ-१६/आर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई , 
१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 


AN 


